स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) घनकचरा 
व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस 
केंद्र शासनाचा दुसरा हप्ता (भाग-२) वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१७/प्र.क्र.१३७(२)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०५ जानेवारी, २०२१ 
वाचा: 
शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नवि-३४,दि. १५.०५.२०१५. 
शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांकःस्वमअ-२०१६/प्र.क्र.१७३/नवि-३४ दि. ३.११.२०१७. 
शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१७/प्र.क्र.१३७/नवि-३४,दि. १०.११.२०१७. 
शासन शुध्दिपत्रक, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१७/प्र.क्र.१३७/नवि-३४,दि. ७.१२.२०१७. 
शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक. धोरण-२०१७/ प्र.क्र.९६/ नवि-१६, दि. १२.१२.२०१७. 
वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनाक १६.४.२०२०. 
वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनाक ४.५.२०२०. 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१७/प्र.क्र.१३७/नवि-३४, दिनांक: २४ डिसेंबर, २०२० 
केंद्र शासनासचे पत्र क्र. 5. No. १/७/२०१५-58॥/-) (Computer No. ३१०४७०६), दि २९/१२/२०२०. 


-» C WwW A) -0 


eon SG O&M 


शासन निर्णय: 
देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना स्वच्छ व चांगले 


आरोग्य आणि पर्यावरण मिळावे तसेच देशातील सर्व सांविधानिक शहरांना स्वच्छतेची आणि या हाहरामधील नागरीकांना 
घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने “स्वच्छ भारत अभियान (नागरी)” ची 
अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये 
“स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” राबविण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने सदर योजने अंतर्गत बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेचा घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रकल्पास संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


२. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत बृहन्मुंबई शहराच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या मंजूर करण्यात आलेल्या 
रूपये ८७७.७६०० कोटी किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाकरीता केद्र शासनाच्या हिऱ्याचा दुसरा हप्ता (भाग-२) 
रूपये ७६,८०,४०,०००/- (रूपये इयाहत्तर कोटी ऐंशी लक्ष चाळीस हजार फक्त) इतका निधी केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. 
८ येथील पत्रान्वये राज्य शासनास प्राप्त झाला असून सदर निधी बृहन्मुंबई शहराच्या मंजूर घनकचरा व्यवस्थापनाच्या 
प्रकल्पाकरीता सन २०२०-२१ साठी (२२१७ ९७५२) या लेखाशिर्ष अंतर्गत वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदरचा निधी SERA करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांना “आहरण 
व संवितरण अधिकारी” तसेच “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर रकमेचे देयक तयार 
करून ते अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सादर करून सदर निधी आहरित करून धनादेश प्राप्त 
करून घेण्यात यावा. सदर निधी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस वितरीत करण्याबाबतची कार्यवाही राज्य अभियान 
संचालक यांनी करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१७/प्र.क्र.१३७(२)/नवि-३४ 


४. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, 
२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. केंद्र 
शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: अनौ.सं.क्र-३/अर्थोपाय, ४.१.२०२१ 
अन्वये करण्यात आली आहे. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, 
२०२० मधील लागू असलेल्या उर्वरित सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. 


ष्‌. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० मधील ६ अन्वये 
३१ वेतनेत्तर सहायक अनुदाने या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. सदर शासन 
निर्णयान्वये एकूण रूपये रूपये ७६,८०,४०,०००/- (रूपये PAST कोटी ऐंशी लक्ष चाळीस हजार फक्त) इतका निधी 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


६. यासंबंधीचा खर्च मागणी क्र. एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण,१९१, महानगरपालिकांना सहाय्य, 
(00) (७६) स्वच्छ भारत अभियानासाठी महानगरपालिकांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा ), ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर), 
(२२१७९७५२) योजनेतंर्गत या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२०२१ मधील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


9. सदरचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: अनो.सं.क्र-३/अर्थोपाय, 
दिनांक ४.१.२०२१ अन्वये अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१०५१७३३२६१३२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Pradeep Vasant Patil 
Pradee on 

Devel it De rt it, postalCode=400032, st=Mahi ht 

2.5.4.20=05334a0514755cf2d85a6ca44c91e73cfa81323e994582a4 

7 127¢428d216ef701, 
Numb: 8f842 1 69b83e4f4fff883bb 1c707569eS8be8d37e1 

Vasant Patil re pe eres 

Date: 2021.01.05 17:37:49 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा .मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा .राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, वित्त नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-2, नागपूर. 

६. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

७. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 

८. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 

९. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 

१०. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

११. अधिदान व लेखाधिकारी, फोर्ट, मुंबई. 

१२. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१७/प्र.क्र.१३७(२)/नवि-३४ 


१३. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४. मुख्य लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१६. अवर सचिव (नवि-१६), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. निवडनस्ती, (नवि-३४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


